RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


MALZE 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष - ११ , अंक - २१ ] 

[ पृष्ठे २४ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
प्राथमिक अधिसूचना . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) ; 

जिल्हा जळगाव 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद 
करावा ) ; 

क्रमांक भूसंपादन / जळगाव - मनमाड / ३ रीरेला / एसआर / २ ९ ४ / 
२०१ ९ . – ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

; 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 

भाग १ ( नावि ) ४३ 

( १ ) 


अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित 
शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव 
यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर भूसंपादन प्रस्ताव मा . जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
भूसंपादन / एसआर -२ ९ ४ / २०१ ९ , दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ अन्वये 
भूसंपादन करण्याकामी प्राधिकृत केले होते . तथापि , भूसंपादन संस्थेच्या 
( मध्य रेल्वे भुसावळ ) यांच्या विनंतीनुसार व मा . जिल्हाधिकारी यांचेकडील 
आदेशानुसार सदर प्रस्ताव “ भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ” 
च्या प्रचलित कायद्यातील तरतुदींनुसार संपादित करण्याची कार्यवाही 
करण्यात येत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 

भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१ 

गाव दापोरे 


१०५ पै . 


१०६ पै . 


१०७ पै . 

१०८ पै . 

१११ पै . 

११२ पै . 
२०७ पै . 

२११ पै . 

२१६ पै . 


१३८ पै . 


१३ ९ पै . 


१४१ पै . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- तीन 

विस्थापन नाही . 

अनुसूची- चार 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार- अ , २३ एप्रिल 
२०२१ पृष्ठ क्रमांक १ ते ७ मधील ११ वरील नुसार भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , 
त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियममधील कलम ३ मधील 
१० - क नुसार सूट मिळालेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक . 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 

टीप . - 

( १ ) 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव 
तसेच उपमुख्य अभियंता ( बांधकाम ) , मध्य रेल्वे भुसावळ , 
तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण 
करता येईल . 

( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 

( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव १ , २ , ३ यांनी संपादनाखालील 
गटाच्या खरेदी - विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही 
करावी . 

( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 

जळगाव , 

२३ मे 

२०२२ . 


१२० पै . 

१२१ पै . 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


गाव नागझीरी 

गाव पिंप्राळा 


: 


अंदाजित संपादन 

क्षेत्र 

२ 

हे . आर 

० ०४ 

O ०१ 

० ०६ 

० १० 

O 

१३ 

O 

O ३१ 

० ३४ 

O २३ 

० २५ 

० ०२ 

O ११ 

० ०६ 

O 

०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 

जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर - ५ / २०२० - ज्याअर्थी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / ( भाग -२ ) / अ -२ , दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

" 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट - तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


३ 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड 
( ए ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

J 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - लघु 
पाटबंधारे योजना , अमरावती जिल्हा नंदुरबार उजव्या उन्नयी 
बंधाऱ्यावरील मुख्य कालवा वितरिकाकरिता आवश्यक खाजगी जमीन 
मौजे झिरवे व निमगुळ , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे , 

परिशिष्ट - १ 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा 

गट नंबर 

लागवडी 

लायक 

क्षेत्र 

२ 

आर 

मौजे झिरवे 

० ०५ 

० ० ९ 

० 

१४ 


३७/२ 

३७ / ३ - अ 

३७ / ३ - ब 


हे . 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 

खराबा 

क्षेत्र 

३ 

हे . आर 

००० 

00 

०० 


० 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 
हे . आर 

० ०५ 

० ० ९ 

१४ 


४ 

गट नंबर 

१ 

३६/७ 

३६/६ 

३६/५ 

३५/१ 

३१/१ ] 
३३/१ 

३३/२ | 
३३/३ 
३४ 

४४ / २ - अ 
४३/१ 

४३/२ 
५६/१ 

५६ / २ - क 

५७/१ 

५८/३ 

५८ / २ - ब 

५८ / २ - अ 

५८/१ 

६०/२ 

४१/१ 

४१/३ 

४१/४ 

४१/२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ - चालू 

परिशिष्ट - १ - चालू 

जमिनींचा तपशील 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा 

गट नंबर 

लागवडी 

लागवडी 

लायक 

लायक 

क्षेत्र 

क्षेत्र 

२ 

१ 

२ 

हे . आर 

हे . आर 

मौजे झिरवे - चालू 

मौजे झिरवे - चालू 

O ०८ 

४२ / १ - अ 

० ०३ 

४२ / २ - अ 

० ०४ 

O 

०८ 

४२ / २ - ब / १ 

O १२ 

४२ / ३ - अ / १ 

० ०६ 
००२ 
० ०३ 

०७ 

४२ / ३ - अ / २ 

० १४ 

२५६ 
मौजे निमगुळ 

० ३५ 

० ०६ 

० 

० १ ९ 

० २६ 

० २४ 

O १० 

० १३ 

० १३ 

० ०५ 

० ०५ 

० १६ 

O 

O 

०७ 

O ०८ 

० ०५ 
० ०७ 

० 

०४ 

० ०६ 

० ० ९ 

० ०३ 

००१ 

१३३ 

३ ८ ९ 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


० 


० 


०७ 

००२ 

० ०५ 

० ० ९ 

O 

१७ 
१२ 

० ०५ 

O 

०४ 


० 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 

खराबा 

क्षेत्र 

३ 

हे . आर 

0 ०० 

००० 

० 

०० 

00 

० ०० 

० ०० 

०० 

० 

00 

० 

00 

००० 

० 00 

O 00 

० 00 

००० 

००० 

O 00 

O 

00 

00 

००० 

O 

00 

O ०० 

० 

०० 


0 


ů 


ů 


० 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

हे . आर 

O ०८ 

O 

०८ 

O 

१२ 

० ०७ 

० १४ 

० ३५ 

O 

० २६ 

O १० 

० १३ 

० ०५ 

O 

० ०७ 

० ०२ 

० ०५ 

O १७ 

O १२ 

० ०५ 

० ०४ 

O 


एकूण 


३११/१ 

३११/२ 

३११/३ 

३१३ / १ - अ 

३१३/२ 

३१३/४ 

३१३/३ 

३०४ / २ - अ 

३०४ / २ - ब / १ 

३०४ / १ - ब 

३०३/३ - ब 
३०३ / २ - ब 

३०३ / १ - ब / १ 
३२५/३ 
२ ९ ८ / १- ब 

एकूण 

एकूण झिरवे + निमगुळ 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 

खराबा 

क्षेत्र 

३ 

हे . आर 

०० 

00 

०० 

00 


० 


Q 


० 


O 

००० 

०० 

00 

०० 

० ०० 

०० 

00 

०० 

०० 

00 

०० 

O ०० 

० 00 

०० 

०० 


० 


० 


० 


० 


० 


O 


: 


● 


० ०२ 


एकूण 

क्षेत्र 

हे . आर 

O 

०३ 

० ०४ 

० ०६ 

O 

O 


i 


w 


२५६ 

० ०६ 

० १ ९ 

० २४ 

० १३ 

० ०५ 

० 

१८ 

० ०७ 

O 

०८ 

० ०५ 

O 

०७ 

० ०४ 

० ०६ 

० ० ९ 

० ०३ 
००१ 

१३५ 

३ ९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना , अमरावती नाला , जिल्हा 
नंदुरबार , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह 
ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर प्रस्ताव कलम 
१० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम 
निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : लघु पाटबंधारे योजना , अमरावती , जिल्हा 
नंदुरबार उजव्या उन्नयी बंधाऱ्यावरील मुख्य कालवा वितरिकाकरिता 
आवश्यक खाजगी जमीन मौजे झिरवे व निमगुळ , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 

परिशिष्ट - ५ 

परिशिष्ट ३ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत 
तपशील “ निरंक ” आहे . 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

प्रमोद भामरे , 

परिशिष्ट - ४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

शिरपूर , १४ मे २०२२ . 

आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव 

मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल 
करणे . 

जाहीर सूचना 

क्रमांक नर -१ / वशि -१ / ९ ३ / सन २०२२ / दुरुस्ती . - आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव यांची अधिसूचना क्र . नर -१ / वशि -१ / १६८ / 
सन २०२१ , दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी 
पृष्ठ क्र . १६ व १७ वर प्रसिद्ध झाली असून , त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट अ 

या ऐवजी / Insteant of 

अ . क्र . 

मंजूर विकास योजना ( दु . सु . ) आराखड्या 
नुसार प्रस्ताव / नियोजन 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल 

१ 

२ 

३ 

‘ बेघरांसाठी घरे ’ विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात 
समाविष्ट करणे . 

१ इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर ९ ८ / २ - अ / ५ + ६ + ७ , 
आरक्षण क्रमांक २२२ , बेघरांसाठी घरे , 
इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर ८६ / २ / १- ब / २ / २ 
आरक्षण क्रमांक २१६ , पार्किंग . 

भागश : क्षेत्र ‘ पार्किंग ' विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात 
समाविष्ट करणे . 

इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर २५ - अ / २ / ४०-४५ , 
आरक्षण क्रमांक १८ ९ , शॉपिंग सेंटर . 

‘ शॉपिंग सेंटर ' विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात 
समाविष्ट करणे . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Schedule A 

Sr. 

Present position as per sanctioned 
Development Plan ( Second Revised ) 

No. 

1 

2 

1 

Islampura ward Sr. No. 98 / 2 - A / 5 + 6 + 7 , 
Reservation No. 222 , housing for Dishoused . 
Islampura ward Sr. No. 86 / 2 / 1 - B / 2 / 2 , 
Reservation No. 216 , Parking . 

2 

3 

Islampura ward Sr. No. 25 - A / 2 / 40-45 , 
Reservation No. 189 , Shopping Centre . 

मंजूर विकास योजना ( दु.सु. ) आराखड्या 
नुसार प्रस्ताव / नियोजन 

२ 

१ 

इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर ९ ८ / २ - अ / ५ + ६ + ७ , 
आरक्षण क्रमांक २२२ , बेघरांसाठी घरे . 

२ 

इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर ८६ / २ / १ - ब / २ / २ 
आरक्षण क्रमांक २१६ , पार्किंग , 

३ 

इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर २५ - अ / २ / ४०-४५ , 
आरक्षण क्रमांक १८ ९ , शॉपिंग सेंटर . 

४ 

इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर ९ ८ / २ - ब / पै . , 
आरक्षण क्रमांक २२२ , बेघरांसाठी घरे , 

Sr. 

Present position as per sanctioned 
Development Plan ( Second Revised ) 

No. 

1 

2 

1 

Islampura ward Sr. No. 98 / 2 - A / 5 + 6 + 7 , 
Reservation No. 222 , housing for Dishoused . 

2 

Islampura ward Sr. No. 86 / 2 / 1 - B / 2 / 2 , 
Reservation No. 216 , Parking . 

3 Islampura ward Sr. No. 25 - A / 2 / 40-45 , 
Reservation No. 189 , Shopping Centre . 

4 Islampura ward Sr. No. 98 / 2 - B / Part , 
Reservation No. 222 , housing for Dishoused . 

मालेगाव , १ ९ मे २०२२ . 


अ . क्र . 

१ 


Proposed Modification under Section 37 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional and 

Town Planning Act , 1966 
3 

To change the purpose of the land from Housing 
for Dishoused to Residential Zone . 

To change the purpose of the part land from Parking 
to Residential Zone . 

To change the purpose of the land from Shopping 
Centre to Residential Zone . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल 

३ 

' बेघरांसाठी घरे ' विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात 
समाविष्ट करणे . 

भागशः क्षेत्र ‘ पार्किंग ’ विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात 
समाविष्ट करणे . 

‘ शॉपिंग सेंटर ' विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात 
समाविष्ट करणे . 

‘ बेघरांसाठी घरे ' विभागातून वगळून ' रहिवास ' विभागात 
समाविष्ट करणे . 

A 

Proposed Modification under Section 37 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional and 

Town Planning Act , 1966 

3 

To change the purpose of the land from Housing 
for Dishoused to Residential Zone . 

To change the purpose of the part land from Parking 
to Residential Zone . 

To change the purpose of the land from Shopping 
Centre to Residential Zone . 

To change the purpose of the land from Housing 
for Dishoused to Residential Zone . 

भालचंद्र गोसावी , 
आयुक्त , 

मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


असे वाचावे / Read as 


Schedule 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्त यांजकडून 

नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाची मर्मस्थळे , संवेदनशील ठिकाणे , लष्करी आस्थापने आणि प्रतिबंधित क्षेत्र इत्यादी ठिकाणे 
हे “ नो ड्रोन फ्लाय झोन ” ( No Drone Fly Zone ) म्हणून घोषित करून ड्रोनचे उड्डाणास मनाई / प्रतिबंध केलेबाबत . 

संदर्भ : - ( १ ) मा . पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई कार्यालयाकडील पत्र क्र . पोमसं / २१ / ७२७२ / Meeting Drone - Tech / २०१ / 
२०१३ , दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ . 

( २ ) 

महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई कार्यालयाकडील पत्र क्र . एसएसए - ०७२१ / प्र . क्र . १५४ / विशा -४ , दि . २० जुलै २०२१ . 

( ३ ) संचालक , माहिती व तंत्रज्ञान , महाराष्ट्र शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मुंबई कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र . GAD- मातसं 
०८८ / ३ / २०१ ९ -० / ० DIT ( MH ) , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ . 

( ४ ) नागरी विमान मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली कार्यालयाकडील ड्रोन नियम नोटिफिकेशन , File No. AV - २ ९ ०१७ / ३७ / 
२०२१ - SDIT MOCA , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ . 

( ५ ) मा . विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( सुरक्षा व सागरी सुरक्षा ) , राज्य गुप्तवार्ता विभाग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई कडील परिपत्रक 
क्र . SID / IG - IS / Drone / २०२०-३२६ , दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० अन्वये . 

“ नो ड्रोन फ्लाय झोन " ( No Drone Fly Zone ) 
मनाई आदेश 

क्रमांक गोपनीय क्र . कक्ष -१० / विशा / ९ ( २५ ) / सुरक्षा / नो ड्रोन फ्लाय झोन मनाई आदेश / १४७० / सन २०२२. - ( १ ) उपरोक्त विषय व 
संदर्भान्वये , सप्टेंबर २०१ ९ मध्ये अरामको ऑईल रिफायनरीवर ड्रोनद्वारे हल्ला , ऑगस्ट २०१८ मध्ये व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष यांचेवर ड्रोन हल्ला , 
सन २०१८ मध्ये गॅटविक विमानतळावर ड्रोन हल्ला , सप्टेंबर २०१ ९ मध्ये इंडो - पाक सिमेवर जीपीएस ड्रोनद्वारे शस्त्रे टाकण्यात आली . तसेच 
अलिकडे दिनांक १३ जून २०२१ रोजी स्फोटके भरलेली दोन ड्रोन जम्मू विमानतळावरील भारतीय विमान स्टेशनवर आदळली . त्यामुळे 
इमारतीच्या छताला छोट्या प्रमाणात क्षती / नुकसान पोहचले . दुसरे ड्रोन मोकळ्या जागेवर आदळले . तसेच अमृतसर येथील आंतरराष्ट्रीय 
सीमेजवळ दिनांक ८ व ९ मे २०२२ रोजीच्या दरम्यान पाकिस्तानचा एक ड्रोन अंमली पदार्थाची तस्करी करून भारतीय सीमाहद्दीत घुसण्याचा 
प्रयत्न करीत असताना सीमासुरक्षा दलाचे जवानांनी सदरचा संशयीत ड्रोन पाडून निकामी केला . 

( २ ) ज्याअर्थी , वरील ठिकाणी दहशतवाद्यांकडून ड्रोनद्वारे झालेले हल्ले पाहता , नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील खालील महत्त्वाची 
मर्मस्थळे , संवेदनशील ठिकाणे व प्रतिबंधित क्षेत्र : 

— 

( १ ) स्कूल ऑफ आर्टिलरी , देवळाली कॅम्प , नाशिक , 

( २ ) इंडिया सिक्युरिटी प्रेस , महसूल आयुक्त कार्यालयाजवळ , नाशिक रोड , नाशिक . 

( ३ ) 

करन्सी नोट प्रेस , जेलरोड , नाशिक रोड , नाशिक . 

( ४ ) एकलहरा थर्मल पॉवर स्टेशन , एकलहरा , नाशिक रोड , नाशिक 

( ५ ) शासकीय मुद्रणालय , गांधीनगर , नाशिक - पुणे रोड , उपनगर , नाशिक . 

( ६ ) श्री काळाराम मंदिर , पंचवटी , नाशिक . 

( ७ ) एअरफोर्स स्टेशन , बोरगड , म्हसरूळ व देवळाली ( साउथ ) , देवळाली कॅम्प , नाशिक . 

( ८ ) कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूल , गांधीनगर , उपनगर , नाशिक , 

( ९ ) मध्यवर्ती कारागृह , जेल रोड , नाशिक रोड व किशोर सुधारालय , सीबीएस जवळ , नाशिक . 

( १० ) महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी व गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय , एमपीए परिसर , त्र्यंबकरोड , नाशिक , 

( ११ ) आकाशवाणी केंद्र , गंगापूर रोड , नाशिक . 


6 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

( १२ ) पोलीस मुख्यालय व पोलीस आयुक्त कार्यालय , गंगापूर रोड , नाशिक , 

( १३ ) जिल्हा व सत्र न्यायालय , सीबीएस जवळ , अशोक स्तंभ रोड , नाशिक . 

( १४ ) जिल्हा शासकीय रुग्णालय , त्र्यंबकरोड , नाशिक , 

( १५ ) रेल्वे स्टेशन , नाशिक रोड व देवळाली कॅम्प , नाशिक . 

( १६ ) महानगरपालिका जलशुद्धीकरण केंद्र , ( एमपीए जवळील , शिवाजीनगर , सातपूर येथील व विल्होळी , अंबड , नाशिक येथे नव्याने 
झालेले ) असे मर्मस्थळ / संवेदनशील ठिकाणे आहेत . 

वरील संवेदनशील व प्रतिबंधित क्षेत्रांचे ठिकाणी ड्रोन , पॅराग्लायडर्स , पॅरामोटर्स , हॉटएअर बलुन्स , मायकोलाईट , एअर क्राफ्ट इत्यादी 
तत्सम हवाई साधनांमार्फत भविष्यात दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता लक्षात घेता व नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात वरील लष्करी 
आस्थापने / महत्त्वाची मर्मस्थळे / प्रतिबंधित क्षेत्रांचे सुरक्षिततेकरिता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे दृष्टीने सर्व मर्मस्थळे , 
लष्करी आस्थापने व संवेदनशिल ठिकाणेही “ नो ड्रोन फ्लाय झोन ” ( No Drone Fly Zone ) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे . तसेच 
या अधिसूचनेद्वारे कोणत्याही प्रकारच्या ड्रोन ( मानवरहित साधन ) , पॅराग्लायडर्स , पॅरामोटर्स , हॉटएअर बलुन्स , मायक्रोलाईट एअरक्राफ्ट इत्यादी 
तत्सम हवाई साधनांनी पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांचे पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय ड्रोनचे उड्डाण / वापर करण्यास मनाई करणे आवश्यक 
असल्याबाबत माझी धारणा / खात्री झालेली आहे . 

( ३ ) त्याअर्थी , मी , जयंत नाईकनवरे , पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( सी ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून , नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाची मर्मस्थळे / लष्करी आस्थापने / 
संवेदनशील ठिकाणे / प्रतिबंधित क्षेत्र इत्यादी ठिकाणांचे सुरक्षिततेकरिता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे दृष्टीकोनातून नाशिक 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील खालील प्रमाणे निर्देश देत आहे ज्याला आदेश म्हणून समजण्यात यावे ; 

( १ ) परिच्छेद क्र . २ मधील नमूद केलेली मर्मस्थळे आणि संवेदनशील ठिकाणांच्या दोन ( २ ) कि.मी. परिसरात कोणत्याही प्रकारचे ड्रोन 
( मानवरहित साधन ) , पॅराग्लायडर्स , पॅरामोटर्स , हॉट एअर बलुन्स , मायक्रोलाईट , एअरक्राफ्ट इत्यादी तत्सम हवाई साधनांना नाशिक पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात पोलीस आयुक्तांचे पूर्वपरवानगीशिवाय “ नो ड्रोन फ्लाय झोन ” ( No Drone Fly Zone ) व सदर ठिकाणी ड्रोन 
उड्डाण / वापर करण्यास मनाई करीत आहे . 

" 

( २ ) नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील ड्रोन चालक व मालक यांनी त्यांना ड्रोनद्वारे कार्यक्रमाचे छायाचित्रीकरण करावयाचे असल्यास 
कार्यक्रमाचे ठिकाणाची माहिती अर्जात सादर करून , त्यात दिनांक व वेळ , ड्रोनची सविस्तर माहिती व ड्रोन ऑपरेटरचे नाव पत्ता व संपर्क 
मोबाईल क्रमांक व ड्रोन ऑपरेटर याने ड्रोन प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत अर्जासोबत जोडून सादर करणे आवश्यक आहे . 

tt 

( ३ ) परिच्छेद क्र . २ मधील नमूद मर्मस्थळे , लष्करी आस्थापने / प्रतिबंधित क्षेत्र व संवेदनशील ठिकाणांचे प्रमुखांनी आपल्या मर्मस्थळ / 
आस्थापनांचे संरक्षण भिंतीवर “ नो ड्रोन फ्लाय झोन " ( No Drone Fly Zone ) असे फलकखाली दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये वॉर्निंग नोटिस 
ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी लावण्यात यावे . 

NO DRONE 
ZONE 

( ४ ) नाशिक पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात ड्रोनद्वारे करण्यात येणाऱ्या छायाचित्रीकरणाचे परवानगीबाबतचे संपूर्ण अधिकार पोलीस 
आयुक्तांनी राखून ठेवलेले आहे . 

( ५ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम , इंडियन एअर क्राफ्ट कायदा , १ ९ ३४ व इतर प्रचलित 
कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी करावयाची आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

९ 

( ६ ) सदरचा आदेश हा दिनांक १३ मे २०२२ रोजीचे ००.०५ वाजलेपासून पुढील आदेश होईपावेतो अंमलात राहील . 

( ७ ) सदरचा आदेश वेळेअभावी संबंधितांवर वैयक्तिक बजावणे शक्य होणार नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
( २ ) नुसार एकतर्फी देण्यात येत आहे . 

( ८ ) सदरचा मनाई आदेश / प्रतिबंध अधिसूचना माझे सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १३ मे २०२२ रोजी निर्गमित करीत आहे . 

जयंत नाईकनवरे , 
पोलीस आयुक्त , 
नाशिक शहर . 

नाशिक शहर , दिनांक १३ मे २०२२ . 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 

No. HKW / E.L . and M.L./2154/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

Sr. 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

No. 

Judicial Officers 

Officer to whom the 
Charge is kept 
4 

1 

2 

3 

Smt . V. P. Patil , 

3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Medical Leave Ex post facto from 
27th January 2022 to 6th February 
2022 suffixing holidays on 7th 
February 2022 . 

Shri . V. J. Dongare , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Earned Leave from 2nd February 
2022 to 4th February 2022 with 
permission to leave Headquarters 
from 1st February 2022 after office 
hours to 5th February 2022 before 
office hours . 

Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Shri . G. K. Nandanwar , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Medical Leave Ex post facto from 
22nd January 2022 to 29th January 
2022 suffixing holidays on 30th 
January 2022 . 

Shri . P. B. Remane , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Shri . A. A. Khandale , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Earned Leave from 4th February 
2022 to 5th February 2022 suffixing 
holidays on 6th February 2022 with 
permission to leave Headquarters 
from 4th February 2022 after office 
hours to 7th February 2022 before 
office hours . 

Shri . P. M. Unhale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


2 


3 


4 


१० 


LO 


5 


6 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Medical Leave Ex post facto from 5th 
February 2022 to 13th February 2022 . 

Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrigonda . 

Earned Leave from 21st February 
2022 to 23rd February 2022 prefixing 
holidays on 19th February 2022 and 
20th February 2022 with permission 
to leave Headquarters from 18th 
February 2022 after office hours to 
24th February 2022 before office 
hours . 

Earned Leave from 17th February 
2022 to 22nd February 2022 with 
permission to leave Headquarters 
from 16th February 2022 after office 
hours to 23rd February 2022 before 
office hours . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 

18th February 2022 after 
office hours to 23rd 
February 2022 before 
office hours 

Civil Charge 

Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigaonda . 
Criminal Charge 
Smt . S. G. Jadhav , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrigonda . 

23rd February 2022 
before office hours to 
24th February 2022 
before office hours 
Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 

16th February 2022 after 
office hours to 18th 
February 2022 before 
office hours 

Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrigonda . 

18th February 2022 after 
office hours to 23rd 
February 2022 before 
office hours . 

Civil Charge 

Shri . G. M. Sadhale , 

Civil Judge , Senior 
Division , Shrigaonda . 
Criminal Charge 
Smt . S. G. Jadhav , 

Joint Civil Judge , 
Junior Division and 

Judicial Magistrate , 

First Class , Shrigonda . 


7 


8 


9 


( 
) 


10 


11 


12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Shri . N. L. Yeolekar , 
Civil Judge , Senior 
Division , Sangamner . 

Medical Leave Ex post facto from 27th 
January 2022 to 29th January 2022 
suffixing holidays on 30th January 2022 . 

Smt . J. V. Pekhale 
Purkar , 

3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 

Earned Leave from 16th February 2022 
to 18th February 2022 suffixing holidays . 
on 19th February 2022 to 20th February 
2022 with permission to leave 
Headquarters from 15th February 2022 
after office hours to 21st February 2022 
before office hours . 

Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 

Earned Leave from 16th February 2022 
to 18th February 2022 suffixing holidays 
on 19th February 2022 to 20th February 
2022 with permission to leave 
Headquarters from 15th February 2022 
after office hours to 21st February 2022 
before office hours . 

Smt . A. R. Nagori , 
Civil Judge , Senior 
Division , Rahata . 

Extended Earned Leave Ex post facto 
from 25th January 2022 to 29th January 
2022 suffixing holidays on 30th January 
2022 with permission to leave 
Headquarters from 25th January 2022 
to 31st January 2022 before office 
hours . 

Smt . N. N. Joshi , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Ahmednagar . 

Earned Leave from 8th February 2022 
to 11th February 2022 prefixing holidays 
on 6th February 2022 and 7th February 
2022 with permission to leave 
Headquarters from 5th February 2022 
after office hours to 11th January 2022 . 

Smt . S. D. Javalgekar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

Earned Leave from 14th February 2022 
to 22nd February 2022 prefixing holidays 
on 12th February 2022 and 13th 
February 2022 with permission to leave 
Headquarters from 12th February 2022 
to 22nd January 2022 . 


99 
Smt . R. S. Bhosale , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 

Additional Chief Judicial 

Magistrate , Sangamner . 

Shri . V. K. Jadhav , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 

Shri . V. U. Misal , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 

Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 

5th February 2022 after 
office hours to 10th 
February 2022 before 
office hours 

Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

10th February 2022 

after office hours to 

11th February 2022 . 
Smt . S. D. Javalgekar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


१२ 


13 


14 


15 


16 


17 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Smt . S. Y. Shaikh , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

Earned Leave from 8th February 2022 
to 9th February 2022 prefixing holidays 
on 6th February 2022 and 7th February 
2022 with permission to leave 
Headquarters from 5th February 2022 
after office hours to 10th February 2022 
before office hours . 

Earned Leave from 3rd February 2022 
to 5th February 2022 . 

Smt . D. S. Khot , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 

Smt . A. S. Wadkar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahuri . 

Earned Leave Ex post facto from 31st 
January 2022 to 2nd February 2022 
suffixing holiday on 30th January 2022 
with permission to leave Headquarters 
from 29th January 2022 after office 
hours to 3rd February 2022 before office 
hours . 

Earned Leave from 16th February 2022 
to 18th February 2022 suffixing holidays 
on 19th February 2022 and 20th 
February 2022 with permission to leave 
Headquarters from 15th February 2022 
after office hours to 21st February 2022 
before office hours . 

Shri . R. A. Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Kopargaon . 

Earned Leave from 16th January 2022 
to 18th February 2022 suffixing holidays 
on 19th February 2022 and 20th 
February 2022 with permission to leave 
Headquarters from 15th February 2022 
after office hours to 21st February 2022 
before office hours . 

Shri . S. P. Ade , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shevgaon . 

Earned Leave from 14th February 2022 
to 16th February 2022 prefixing holidays 
on 12th February 2022 and 13th 
February 2022 with permission to leave 
Headquarter from 11th February 2022 
after office hours to 17th February 2022 
before office hours . 


Shri . R. R. Pande , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 

Smt . S. R. Shinde , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahuri . 

Smt . S. R. Shinde , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahuri . 

15th February 2022 
after office hours to 
18th February 2022 
Shri . A. C. Doiphode , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 
19th February 2022 to 
21st February 2022 
before office hours 
Shri . J. M. Panchal , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 

Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ १३ 
Shri . D. R. Badve , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Parner . 

Earned Leave from 14th February 
2022 to 17th February 2022 . 

Junior Division and 

Judicial Magistrate , First 

Class , Parner . 

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

MILIND V. KURTADIKAR , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 

Ahmednagar , 16th February 2022 . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. R. Bandal , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori with effect from 15th 
January 2022 after office hours to 21st February 
2022 before office hours . 

Nashik , 11th February 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 1002 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 8th February 2022 to 10th 
February 2022 is hereby granted to Smt . P. S. 
Mali , 6th Joint Civil Judge and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Rajput , 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
8th February 2022 to 10th February 2022 . 

VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 

Nashik , 11th February 2022 . 


18 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 

No. EST / Leave / 1000 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 3rd February 2022 to 5th 
February 2022 suffixing Sunday falling on 6th 
February 2022 with permission to leave 
Headquarter is hereby granted to Shri . M. S. 
Borale , Civil Judge and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik Road . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 3rd February 2022 before office hours to 
7th February 2022 before office hours . 

Nashik , 11th February 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 1001 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 16th February 2022 to 18th 
February 2022 suffixed holiday and Sunday falling 
on 19th February 2022 and 20th February 2022 
with permission to leave headquarter is hereby 
granted to Smt . K. N. Gowarilkar , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Dindori . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक वि- ४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ ५ / ३०६ / 
सन २०२२ - श्री . विपुल नेमिचंद पोद्दार , मुख्यप्रवर्तक , निर्माणस् 
द्वारकापुरम को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , मयुर 
ट्रॅक्टरसमोर , टाटा मोटर्सजवळ , कन्नमवार ब्रिजजवळ , मुंबई - आग्रा 
रोड , नाशिक , मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ४०८ / २ / १ / अ / 
ब / क यांसी एकूण क्षेत्र ५२००.०० चौरस मीटर नाशिक या 
मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये जावक क्रमांक एनएसके / एएसके / 
एचएसजी / टिसी / ६० ९ ५ / सन २०२२ , दिनांक २१ जानेवारी २०२२ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
असून 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , २१ जानेवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ ६ / ३३१ / 
सन २०२२. - श्री . गिरीषचंद्र बालकराम गुप्ता , मुख्यप्रवर्तक , बेन्च 
मार्क टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , आडगाव 
शिवार , हॉटेल जत्रा रोड , नाशिक , मौजे आडगाव शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ३०७/२ , प्लॉट नंबर १ यांसी एकूण क्षेत्र ४०४०.०० 
चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये जावक क्रमांक 
एनएसके / एएसके / एचएसजी / टिसी / ६० ९ ६ / सन २०२२ , दिनांक २१ 
जानेवारी २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , २१ जानेवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ ७ / ३३२ / 
सन २०२२. - श्री . शब्बीर हातीम गंजीफ्रॉकवाला , मुख्यप्रवर्तक , 
शिवशक्ती को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , 
समर्थनगर , भोसला मिलिट्री स्कूलजवळ , नाशिक , मौजे नाशिक 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ७१० + ७११ + ७३४ , प्लॉट नंबर ( ९ ) ते 
१० ( फायनल प्लॉट नंबर ४५२ व ४५२- अ ) यांसी एकूण क्षेत्र 
९ ४८.७५ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये जावक 


क्रमांक एनएसके / एएसके / एचएसजी / टिसी / ६० ९ ७ / सन २०२२ , दिनांक 
२४ जानेवारी २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक , २४ जानेवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ ८ / ३२१ / 
सन २०२२.- श्री . सचिन वामन नाळेगावकर , मुख्यप्रवर्तक , श्री हरी 
हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
करंजकरनगर , दसक , जेल रोड , नाशिक रोड , नाशिक मौजे 
दसक शिवारातील सर्व्हे नंबर ६५/४/५/१ , प्लॉट नंबर २ व ३ 
यांसी एकूण क्षेत्र ३२६.४० चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये जावक क्रमांक एनएस / एएस / एचएसजी / टिसी / ६० ९ ८ / सन 
२०२२ , दिनांक २८ जानेवारी २०२२ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 

फयाज मुलाणी , 
उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक , 
तालुका नाशिक , 

नाशिक , २८ जानेवारी २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / ७ ९ ५ / सन २०२२. - श्री . सतिष मधुकर आहेर , 

वे 

६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांच्या परिवर्तित रजेस याद्वारे 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . सतिष मधुकर आहेर यांना 

६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

१५ 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / ८३८ / सन २०२२. - श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
३१ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण 
६ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ 
( रविवार ) व दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ ( सोमवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

J 

श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 

श्री . मिर्झा जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिर्झ 
जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १४ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक बी- १/८६१ / सन २०२२ - श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - 
शाह , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजेस 
दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ ( शिवजयंती ) व दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत 
आहे . तसेच दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्री . सतिष मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
ए . टी . जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सतिष 
मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , ९ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / ८१५ / सन २०२२. - श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण 
१३ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ 
( रविवार ) व दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ ( सोमवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास व्ही . गायकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 

श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हारूण 
आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ९ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 


१६ 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - शाह 
यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - शाह , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . मिलींद महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रुती 
निलेश गंगवाल - शाह , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे , १५ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / ८७१ / सन २०२२ - डॉ . श्रीमती श्वेता विनय चांडक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२२ 
पावेतो अशा एकूण २ दिवस भोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक २३ 
जानेवारी २०२२ ( रविवार ) व दिनांक २६ जानेवारी २०२२ ( प्रजासत्ताक 
दिन ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर डॉ . श्रीमती श्वेता विनय चांडक यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
परिवर्तित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

डॉ . श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांच्याकडे सोपविण्यात 
आलेला २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
२ 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे पदाचा देखील अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - शाह , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे 
यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 


डॉ . श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांनी रजेवरू परत 
आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . श्रीमती 
श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे , १६ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / ८७२ / सन २०२२. - श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांच्या 
उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ ( रविवार ) 
रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हनुमंतराव गरड यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले 
होते . 

श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . शिवकांत मच्छिंद्र गौरगोंड , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 

श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष 
हनुमंतराव गरड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे . 

धुळे , १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

१७ 

आदेश 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएस -२३१२ / २ ९ १ / सन २०२२ - श्री . ए . एस . 
भागवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार यांना दिनांक १५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०२२ पावेतो एकूण २२ दिवस परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

क्रमांक बी -२ / एमएस -२३१२ / २ ९ ७ / सन २०२२. - श्री . ए . आर . 
कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०२२ पावेतो ५ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ११ 
फेब्रुवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . एस . भागवत यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे परिवर्तित 
रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . आर . कल्हापुरे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्री . ए . एस . भागवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार म . प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नंदुरबार यांनी दिनांक १५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक 
२६ जानेवारी २०२२ पावेतो सांभाळला होता . तसेच दिनांक २७ 
जानेवारी २०२२ पासून ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त न्यायिक कार्यभार श्री . व्ही . एम . वैद्य त 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी 
सांभाळला होता . 

वरीलप्रमाणे दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
कार्यभार श्रीमती डी . व्ही . देढीया , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी 
सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . 
कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . ए . एस . भागवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांचे पदाचा अतिरिक्त प्रशासकीय कार्यभार 
श्री . एस . टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतो आणि श्री . व्ही . जी . चव्हाण , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतो आणि श्री . व्ही . जी . चव्हाण , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो सांभाळला होता . 

आशुतोष सुधाकरराव भागवत , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 

नंदुरबार , ९ फेब्रुवारी २०२२ . 

By Principal District and Sessions Judge 

श्री . ए . एस . भागवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सादर केलेले आहे . 

Order 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एस . 
भागवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

No. EST / Leave / 992 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 21st February 
2022 to 23rd February 2022 prefixed Holiday and 
Sunday falling on 19th February 2022 and 20th 
February 2022 with permission to leave Head 
quarter is hereby granted to Shri . T. N. Quadri , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 

नंदुरबार , ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 


१८ 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Patil , 7th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 18th 
February 2022 after office hours to 24th February 
2022 before office hours . 

Nashik , 9th February 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 993 / 2022.- Earned Leave for 
seven ( 7 ) days with effect from 5th February 
2022 to 11th February 2022 suffixed 2nd 
Saturday and Sunday falling on 12th February 
2022 and 13th February 2022 with permission to 
leave Headquarter is hereby granted to Smt . S. 
N. Shetty , Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. P. Bhavsar , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 4th 
February 2022 after office hours to 14th February 
2022 before office hours . 

Nashik , 11th February 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 994 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for twelve ( 12 ) days with effect 
from 10th January 2022 to 21st January 2022 
prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 8th 
January 2022 and 9th January 2022 suffixed 4th 


Saturday and Sunday falling on 22nd January 
2022 and 23rd January 2022 is hereby granted 
to Shri . J. G. Pande , 8th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Patil , 7th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 10th 
January 2022 to 21st January 2022 . 

Nashik , 11th February 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 995 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 7th February 
2022 to 9th February 2022 prefixed Sunday 
falling on 6th February 2022 with permission to 
leave Headquarter is hereby granted to Shri . B. 
D. Pawar , Ad hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Niphad . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Niphad with effect from 5th February 2022 after 
office hours to 10th February 2022 before office 
hours . 

Nashik , 11th February 2022 . 


१ ९ 

26th January 2022 suffixed Sunday falling on 6th 
February 2022 with permission to leave 
Headquarter is hereby granted to Smt . A. M. 
Tamane , 6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Malegaon . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nimse , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
25th January 2022 after office hours to 7th 
February 2022 before office hours . 

ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 

Nashik , 11th February 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Order 

No. EST / Leave / 996 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 8th February 2022 
to 11th February 2022 prefixed Sunday and 
holiday falling on 6th February 2022 and 7th 
Febraury 2022 with permission to leave 
Headquarter is hereby granted to Shri . D. Y. 
Gaud , District Judge - 4 and Additional Sessions 
Judge , Malegaon . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. D. Kurulkar , District 
Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 5th February 2022 
after office hours to 14th February 2022 before 
office hours . 

Nashik , 11th February 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 997 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days with effect from 14th February 2022 
to 18th February 2022 prefixed 2nd Saturday 
and Sunday falling on 12th February 2022 and 
13th Febraury 2022 with permission to leave 
Headquarter is hereby granted to Shri . S. W. 
Ugale , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Niphad . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Kale , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 11th 
February 2022 after office hours to 20th February 
2022 before office hours . 

Nashik , 11th February 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 998 / 2022.- Earned Leave for 
ten ( 10 ) days with effect from 27th January 2022 
to 5th February 2022 prefixed holiday falling on 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 

No. EST / Leave / 999 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for two ( 2 ) days from 14th 
January 2022 to 15th January 2022 suffixing 
Sunday falling on 16th January 2022 is hereby 
granted to Shri . M. S. Borale , Civil Judge and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. D. Karve , Judicial 
Magistrate , First Class ( M.V. ) , Nashik Road with 
Smt . S. S. Deshmukh , Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik Road on 15th January 2022 . 

VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 

Nashik , 11th February 2022 . 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / मनुर बु . कुक्कुट / पुन . आ . / 
१२७५ / सन २०२१.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतो की , 
मनुर बु . कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , मनुर बु ।। , 
तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या आदेशाच्या 
तारखेपासून पुनर्रचना झालेचे घोषित करीत आहे . तसेच संस्थेच्या 
नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचाच नोंदणी क्रमांक कायम 
राहील . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी 
माझ्या सहीशिक्क्यानिशी कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला 
असे . 

रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

जळगाव . 

जळगाव , ३१ डिसेंबर २०२१ . 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दूध उ.सं. / म.आ. / १४५ / 
सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , रोहित दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , काकडणे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 

मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पाटील , 
सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 


७ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात 
येत आहे . या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न 
झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 

सदरचे आदेश आज दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 

जळगाव , ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ३३६ / सन २०२२ - श्री . विश्वास पां . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . विश्वास पां . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार श्री . एस . डी . हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यांनी 
सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विश्वास 
पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

नंदुरबार , १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ३४ ९ / सन २०२२ - श्री . आर . एन . 
गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांना दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ ते 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो ४ दिवस अर्जित रजा आणि 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . एन . गायकवाड यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार श्री . एस . टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
एन . गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 

नंदुरबार , १५ फेब्रुवारी २०२२ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतरिम आदेश 

क्रमांक वि - ४ / इगतपुरी / सपकाळ / क . १०२ / अंत.आ. / ४००७ / 
सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
मी , डॉ . सतिश खरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , 
सपकाळ नॉलेज हब शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , अंजनेरी , जिल्हा नाशिक या पतसंस्थेचा कारभार 
गुंडाळणेचा अंतरिम आदेश देत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) अन्वये सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून श्री . 
मिलींद परदेशी , सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी ) अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , इगतपुरी यांची नेमणूक करीत आहे . 


२१ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम ८७ 
अनुसार या आदेशाबाबत आपले म्हणणे या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक महिन्याच्या आत अथवा दिनांक ४ मार्च २०२२ पर्यंत लेखी 
अथवा तोंडी म्हणणे मांडावे . तसेच वरील तारखेस या कार्यालयात 
समक्ष उपस्थित राहून म्हणणे सादर करावे अन्यथा याबाबत आपले 
काही एक म्हणणे नाही असे गृहीत धरण्यात येऊन पतसंस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्याचा अंतिम आदेश देण्यात येईल . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( २ ) व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( २ ) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या 
ज्या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून 
येईल ती मालमत्ता , वस्तू किंवा तो दावा , तसेच संस्थेच्या धंद्यासंदर्भातील 
पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण 
हे अवसायकांच्या स्वाधीन करावे . 

हा आदेश आज दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नाशिक , ३१ जानेवारी २०२२ . 

अंतरिम आदेश 

क्रमांक वि -१ / जनता नागरी / क . १०२ / अंत.आ. / १२४७ / 
सन २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
मी , डॉ . सतिश खरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , 
जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , येवला तालुका येवला , 
जिल्हा नाशिक या पतसंस्थेचा कारभार गुंडाळणेचा अंतरिम आदेश 
देत आहे . 

J 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) अन्वये सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून 
श्री . प्रताप पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला 
यांची नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम ८७ 
अनुसार या आदेशाबाबत आपले म्हणणे या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक महिन्याच्या आत अथवा दिनांक २५ मार्च २०२२ पर्यंत लेखी 
अथवा तोंडी म्हणणे मांडावे . तसेच वरील तारखेस या कार्यालयात 
समक्ष उपस्थित राहून म्हणणे सादर करावे अन्यथा याबाबत आपले 
काही एक म्हणणे नाही असे गृहीत धरण्यात येऊन पतसंस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्याचा अंतिम आदेश देण्यात येईल . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( २ ) व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( २ ) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या 
ज्या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून 
येईल ती मालमत्ता , वस्तू किंवा तो दावा , तसेच संस्थेच्या धंद्यासंदर्भातील 
पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण 
हे अवसायकांच्या स्वाधीन करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या 

सही - शिक्क्यानिशी दिला असे . 

निरज चौधरी , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 

शहादा , ४ ऑक्टोबर २०२१ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 

आदेश 

क्रमांक आस्था / क .१०२ / अं.आ. / ज्ञानेश्वरी / १२२० / सन २०२१. - मी , 
निरज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला 
प्राप्त महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) मधील तरतुदींनुसार या कार्यालयाचा आदेश जा.क्र . आस्था / 
क . १०२ / अंत.आ. / आस्था / क .१०२ / अंत.आ . / ज्ञानेश्वरी पतसंस्था / परिवर्दे / 
सन २००१ , दिनांक १ जून २०२१ रोजीच्या अंतरिम आदेशात 
नमूदप्रमाणे ज्ञानेश्वरी ग्रामिण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिवर्धा , 
तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर श्री . बी . एल . 
साबळे , तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , शहादा , जिल्हा 
नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून नेमणूक करण्यात 

क्रमांक वि -१३ / डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / १२४ / ३६० / २१-२२ / 
सन २०२२. - जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे जाहीर 
करतात की , श्री शिवसमर्थ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / १२४ / २०२१ 
२२ / सन २०२२ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२ असा आहे . 

९ 

तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था या उपवर्गात करण्यात येत 
आहे . 

येत आहे . सदरचा अंतरिम आदेश कायम करीत आहे . 

अभिजीत देशपांडे , 

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या 
सही - शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , धुळे . 

शहादा , ४ ऑक्टोबर २०२१ . 

धुळे , ३१ जानेवारी २०२२ . 

अंतिम आदेश 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक आस्था / क .१०२ / अं . आ . / स्वामी नारायण / १२२६ / सन २०२१. - 
- मी , निरज भगवान चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ४२२ / सन २०२२. - श्री . व्ही . एम . 
नंदुरबार मला प्राप्त महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
चे कलम १०२ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार या कार्यालयाचा आदेश यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ 
जा.क्र . आस्था / क .१०२ / अंत.आ. / आस्था / क .१०२ / अंत.आ. / स्वामीनारायण पावेतो ६ दिवस परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
पतसंस्था / शहादा / सन २०२१ , दिनांक ११ जून २०२१ रोजीच्या आहे . 
अंतरिम आदेशात नमूदप्रमाणे स्वामी नारायण नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , शहादा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेवर श्री . बी . एल . साबळे , तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) 
म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे . सदरचा अंतरिम आदेश कायम 
करीत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . वैद्य यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


२२ 

हा आदेश आज दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझी सही 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

डॉ . सतिश खरे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक . 

नाशिक , २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 


श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळला होता . 
श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते तर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

नंदुरबार , २३ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश 

- 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ४२३ / सन २०२२. - श्री . व्ही . एन . 
मोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांना दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २२ 
फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एन . मोरे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्री . आर . ए . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
शहादा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एन . मोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त 


२३ 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 

नंदुरबार , २३ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा / १२१ / सन २०२२. - कै . श्री . एम . एस . 
बोधनकर , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी 
२०२२ रोजीपर्यंतच्या मंजूर अर्जित रजेला जोडून दिनांक ३० 
जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीची एकूण 
तीन दिवस अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

कै . श्री . एम . एस . बोधनकर , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . बी . कोऱ्हाळे , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे 
ठेवणेत आला होता . 

सुधाकर वें . यार्लगड्डा , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 

अहमदनगर , २ मार्च २०२२ . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 

No. EST / Leave / 729 / 2022 . - Ex post facto 
Earned Leave for five ( 5 ) days from 24th 
January 2022 to 28th January 2022 prefixed 4th 
Saturday and Sunday falling on 22nd January 
2022 and 23rd January 2022 is hereby granted 
to Smt . P.S. Mali , 6th Joint Civil Judge and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ ते जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

14th February 2022 before office horus to 18th 
February 2022 after office hours . 

Nashik , 17th February 2022 . 

Order 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Rajput , 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
24th January 2022 to 28th January 2022 . 

Nashik , 1st February 2022 . 

No. EST / Leave / 1200 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days from 21st February 2022 to 25th 
February 2022 prefixed holiday and Sunday falling 
on 19th February 2022 and 20th February 2022 
suffixed 4th Saturday and Sunday falling on 26th 
February 2022 and 27th February 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . P. P. Giri , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 

Order 

No. EST / Leave / 1199 / 2022.- Earned Leave for 
five ( 5 ) days from 14th February 2022 to 18th 
February 2022 prefixed 2nd Saturday and 
Sunday falling on 12th February 2022 and 13th 
February 2022 suffixed Holiday and Sunday 
falling on 19th February 2022 and 20th February 
2022 with permission to leave headquarter is 
hereby granted to Shri . S. G. Dubale , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nandgaon . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . R. N. Khan Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad City with effect from 18th 
February 2022 after office horus to 28th February 
2022 before office hours . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. A. Lomte , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad City with effect from 

VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 

Nashik , 17th February 2022 . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


